बाल विवाह प्रतिबंध नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
तज्ञांची मसुदा समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बालवि-२०२०/ प्र.क्र.६२/ का-९ 
नवीन AISA भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०९/११/२०२० 


वाचा- १. बाल विवाह (प्रतिबंध) अधिनियम,२००६. 
२.बाल विवाह (प्रतिबंध) नियम,२००८. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या बाळ विवाह (प्रतिबंध| अधिनियम,२००६ च्या अंमलबजावणीसाठी बाल विवाह (प्रतिबंध) 
नियम, २००८ निर्गमित करण्यात आले आहेत. बाल विवाह (प्रतिबंध) नियमांमध्ये आव्यक कालानुरुप बदल करणे 
आव्यक असल्याने सुधारणांबाबत शिफारशी करण्यासाठी तज्ञांची मसुदा समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय :- 


बाल विवाह (प्रतिबंध) नियम,२००८ नियमांमध्ये आवश्‍यक सुधारणांबाबत शिफारशी करण्यासाठी या शासन 
निर्णयाव्दारे खालीलप्रमाणे तज्ञांची मसुदा समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. श्रीम. निर्मला सामंत प्रभावळकर अध्यक्ष 
२. श्रीम. रमा असीम सरोदे - सदस्य 
३. डॉ. आशा वाजपेयी, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था 7 सदस्य 
४. डॉ. जया सांगडे टु सदस्य 
५. डॉ. मनिषा गुप्ते, संचालक मासुम संस्था, पुणे ळू सदस्य 
६. श्री. संतोष शिंदे, विधायक भारती - सदस्य 
७. श्री. निशिध कुमार- सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन 3 सदस्य 
८. श्रीम.अल्पा व्होरा, युनिसेफ प्रतिनिधी : सदस्य 
९. श्री. दिवेडा मराठे- जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी बुलढाणा  - सदस्य 
१०. श्री. रवी पाटील, उपायुक्‍त, बाल विकास, पुणे डं सदस्य सचिव 


२. सदर समिती बालविवाह (प्रतिबंध, नियम, २००८ नियमांमध्ये आव्यक सुधारणांबाबत शिफारशी १५ दिवसात 
शासनास सादर करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालवि-२०२०/ प्र.क्र.६२/ का-९ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१५४०४५०४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: c=IN, st=Maharasht 


RAVINDRA oa on 
SITARAM JARANDE 22: a शं 
(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
८. सर्व संबंधित अध्यक्ष व सदस्य 
९. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


